मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ जिल्हा 
वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 

अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. १०७/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०१ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा: 


१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२२३/प्र.क्र. १०७ /बांधकाम-४, 
दिनांक ०३ मार्च, २०२३. 

२) शासन पत्र, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र. ५९५ /बांधकाम-४, दिनांक 
२० फेब्रुवारी, २०२३. 

३) मा. विधानसभा सदस्य, नायगांव विधानसभा मतदार संघ यांचे पत्र : जा.क्र - ५५४/२०२३. 
दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२३. 


शासन शुद्धीपत्रक: 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 


अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नतीच्या कामांना उपरोक्‍त वाचा मधील अ.क्र. ०१ येथील 


शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर निर्णयान्वये पॅकेज क्रमांक 


०२ मध्ये बिलोली, नायगांव व देगळूर या विधानसभा मतदार संघातील एकूण ०५ कामांचा समावेश 


आहे. उपरोक्‍त वाचामधील अ.क्र. ०३ येथील मा. लोकप्रतिनीधी यांनी सुचविल्या नुसार व शासनाच्या 


उपरोक्त वाचा येथील अ.क्र. ०२ मधील शासन पत्रातील सुचना विचारात घेता नायगांव विधानसभा 


मतदार संघातील ०१ कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी स्वतंत्र पॅकेज तयार करणे 


MASA आहे. सबब, नायगांव विधानसभा मतदार संघातील ०१ कामाचा पॅकेज क्रमांक या शासन 


शुद्धीपत्रकाद्वारे खालीलप्रमाणे पुनर्रचित करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त वाचा मधीळ अ.क्र. ०१ येथील पॅकेज क्र. DPC / ॥ए00)-॥-०२ मधील 


कामांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. १०७/बांधकाम-४ 


कामाची | कामाची ५ वर्षे 
प लांबी अंदाजित नियमित 
अ. तालुका । पॅकेज क्रमांक न लांबी किंमत 
तालुका | पॅकेज क्रमांक | रस्त्याचे नाव किंमत देखभाल व 
(कि.मी.) वे 
(रू.लक्ष) | दुरुस्ती अंदाजित 
किंमत (रू. लक्ष) 
राममा-६३ ते 
३ रामपूरथडी रस्ता १.४४० | ९७.४० ८.०४ 
रामपूरथडी रस्ता 
र राममा-१६१ ते a a oe 
.८०० .६० xe) 
बिलोली कामरसपल्ली रस्ता 
राममा-१६१ ते केरुर 
षु DPC / NDD- —_ 9.000 ७६.९० ४.९९ 
(॥)-०२ = 
६ गार तरला २.४ १७६.८४ १.३८ 
00 . : 
नायगाव ३८ ते सावरखेडा 
राते १६१-मा.म. 
देगलूर खानापूर क rR 
(9 -खानाप्रअल्लाप्र- । 2.440 | 928.84 १०.६७ 
तड्खेल तांडा रस्ता 
या ऐवजी 
कामाची ५ वर्षे 
कामाची ; 
ae Bie तया नियमित 
अ. ता लांबी | अंदाजित = 
तालुका | पॅकेज क्रमांक | रस्त्याचे नाव किंमत देखभाल व 
(कि.मी.) | किंमत ges 
eae दुरुस्ती अंदाजित 
किंमत (रू. लक्ष) 
राममा-६३ ते 
३ रामपूरथडी रस्ता १.४४० | ९७.४० ८.०४ 
रामपूरथडी रस्ता 
ह राममा-१६१ ते 7 ee = 
.८०० £0 xe) 
बिलोली कामरसपल्ली रस्ता 
DPC / NDD- = — 
: fies -१६१ ते केरुर गग “कका eas 
: Wea न न न 
राते १६१-मा.म. 
६ | देगलूर -खानापूरअल्लापू- । २.५५० | १८४.६५ १०.६७ 
तड्खेल तांडा रस्ता 
— DPC / NDD- | प्रजिमा( घुंगराळा) - 
७ | नायगाव सावरखेडा । २४९० | १७६.८४ ९.८८ 
(॥॥-०५ ३८ ते सावरखेडा 
असा वाचण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. १०७/बांधकाम-४ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०११०५७१९०६२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१०) 
११) 
१२) 
१३) 
१४) 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
> R A S H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 
V | N AYA K R A O 14db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAE 
5FDDC4F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870D, 
> AT | | cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
Date: 2023.12.01 15:36:28 +05'30' 


(प्रशांत पाटील ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

प्र.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, नांदेड . 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, छत्रपती 
संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा नांदेड. 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, नांदेड. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


